अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत सुरु 
करण्यात आलेल्या शासकीय वसतिगृहात 
राहणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या (मुले/मुली) 
आहाराकरिता थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न 
बँक खात्यात जमा करण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वआयो २०१७/प्र.क्र.३१/१७/का-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जून, २०२२ 


वाचा : अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः व आयो 
२०१७/प्र.क्र.3३१/१७/का-८, दि.१२ ऑक्टोबर, २०२१. 
प्रस्तावना - 


अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या (मुले/मुली) आहाराकरिता थेट रक्‍कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात 
जमा करण्यासंदर्भातील आदेशा संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर 
योजनेच्या अर्थसंकल्पविषयक बाबी हाताळण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या शासकीय वसतिगृहात 
राहणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या (मुले/मुली) आहाराकरिता थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न 
बँक खात्यात जमा करणे या योजनेसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद करणेकरीता खालीलप्रमाणे नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


योजनेचे नाव लेखाशीर्ष मराठी लेखाशीर्ष इंग्रजी 
अल्पसंख्याक विद्यार्थी | मागणी क्र. झेडई-१ ZE-1 
वसतिगृहासाठी २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 2235, Social Security and Welfare 
सहायक अनुदान ०२, समाज कल्याण 02, Social Welfare 
२००, इतर कार्यक्रम 200, Other Program 
(09) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (01) Assistance to Minorities 


(09)(33) अल्पसंख्याक विद्यार्थी | (01)(33) Grant in Aid to Hostel for 
वसतिगृहासाठी सहायक अनुदान Minority Students (Scheme) 
T 
वसतिगृहासाठी सहायक अनुदान (2235 C 582) 
(कार्यक्रम) (2234 सी ५८२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 31-Grant in aid (Non-salary) 


शासन निर्णय क्रमांकः वआयो २०१७/प्र.क्र.३१/१७/का-८ 


२. सदर शासन निर्णय महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.सं.ख.वि.चा-१/अल्पसंख्याक विकास विभाग /युओआर-१३५/२०२१-२२, दि.११/२/२०२२ 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६१/२२/व्यय-१ व अर्थ-१४, दि.२०/५/२०२२ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०९१६१६३१९५१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VAISHALI 
AVINASH KAKDE « 


(वै. अ. काकडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

(१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

(२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

(३) सर्व जिल्हाधिकारी 

(४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(4) 

(६) 


५) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६) सह संचालक,(सुधारणा), संचालनालय लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई. 

(9) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

(८) संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

(९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

(१० नियोजन विभाग का. १४७१, मंत्रालय, मुंबई 

( 

( 

( 


११) वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, मंत्रालय, मुंबई 
१२) अवर सचिव (का. ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवडनस्ती (का.८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


